शासन शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र WY उर्दू 
साहित्य्‌ अकादमी, मुंबई या कार्यालयास सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षासाठी अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : उसाअ-२०२०/प्र.क्र.१७/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- १५/०१/२०२१ 
वाचा :- 
शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : उसाअ-२०२०/प्र.क्र.१७/उसाअ/का-५ 
दि.१३.१.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील प्रस्तावनाच्या परिच्छेद क्र. २ येथील शेवटच्या ओळीतील अनुदानातून 
भागविण्यास यावा. या ओळीच्या पुढे “सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) अवर सचिव (१), तथा आहरण व संवितरण 
अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावाने काढण्यात यावा. तसेच विभागातील उप 
सचिव (आस्थापन) यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२१०११५१६५८१९३६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Mahesh Sadashiv 
Choukekar eee 
(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


y Mahesh Sadashiv Choukekar 
nment Of Maharashtra, ou=Miniorities 


प्रत :- 
१. महालेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/नागपूर , 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-५) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अवर सचिव (का-७)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रतीत) 
७. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई (अकादमीच्या कार्यालयामार्फत) 
९. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Wey Vg साहित्य्‌ अकादमी, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


